अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील लिपीक-टंकलेखक, 
अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक यांच्या विभागीय प्रशिक्षण व 
परिक्षा यांसाठी नियुक्‍त व्याख्याते, win, परिक्षक, 
प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड 
चे कर्मचारी यांच्या मानधनाचे सुधारीत दर निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:परिक्षा-१०१८/प्र.क्र.५१५/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१/११/२०१८. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. एफएनएस-३५९१/२८४/प्रशा-५, दि.९/३/१९९२. 

२) नियोजन विभाग, अधिसूचना क्र.डीईएक्स-३७९९/प्र.क्र.४५ (१)/का.१४२६, दि.१०/३/२००६. 
प्रस्तावना :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संवर्गावरील लिपीक-टंकलेखक, अन्वेषक व सांख्यिकी 
सहायक यांना सेवेत कायम होण्याकरीता नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील अधिसूचनेनुसार 
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परिक्षा आयोजित करण्यात येते. सदर प्रशिक्षण वर्गावर नेमण्यात येणारे व्याख्याते, 
प्राश्चिक व परिक्षक यांना संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयात नमूद दराप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येते. सदर 
मानधनाच्या दरामध्ये सुधारणा करण्याचा तसेच सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण आणि त्यानंतर आयोजित करण्यात 
येणाऱ्या परिक्षेचे काम पाहणारे प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड चे कर्मचारी यांना 
मानधन देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नियोजन विभागाचा संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या संवर्गावरील लिपीक-टंकलेखक/ अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक यांच्या 
विभागीय प्रशिक्षण व परिक्षा यांसाठी नियुक्‍त व्याख्याते, प्राश्रिक, परिक्षक, प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड चे कर्मचारी यांच्या मानधनाचे सुधारीत दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत 
आहेत :- 
अ) व्याख्याते, wire व परिक्षक :- 


अ.क्र. | पदनाम प्रशिक्षण / परिक्षा व्याख्यानाचा मानधनाचा 
कालावधी दर (रुपये) 

१ व्याख्याते । १लिपीक-टंकळेखक / अन्वेषक | ६० मिनिटे २००/- 
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
२) सांख्यिकी सहायक सेवाप्रवेशोत्तर | ६० मिनिटे २००/- 
प्रशिक्षण 

२ प्राश्चिक १लिपीक-टंकलेखक / अन्वेषक ॥ | ४५०/- प्रति 
सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा प्रश्नपत्रिका अथवा 
२) सांख्यिकी सहायक सेवाप्रवेशोत्तर i | प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक 
परिक्षा भागासाठी २५०/- 

३ परिक्षक १लिपीक-टंकलेखक / अन्वेषक ॥७ || १५/- 
सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा प्रति उत्तरपत्रिका 
२) सांख्यिकी सहायक सेवाप्रवेशोत्तर TT 
परिक्षा 


शासन निर्णय क्रमांकः परिक्षा-१०१८/प्र.क्र.५५/का.१४२६ 


ब) प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, पर्यवेक्षक, समवेक्षक आणि गट-ड चे कर्मचारी :- 


अ.क्र. पदनाम मानधनाचा दर (रुपये) 
ie प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी ४००/- प्रति परिक्षा 
२ पर्यवेक्षक २००/- प्रति सत्र 
३ समवेक्षक १५०/- प्रति सत्र 
४ गट-ड कर्मचारी ६०/- प्रति सत्र 
२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील लिपीक-टंकलेखक, अन्वेषक व सांख्यिकी सहायक यांच्या 


विभागीय प्रशिक्षण व परिक्षा यांसाठी नियुक्‍त व्याख्याते, wisp, परिक्षक, प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, समवेक्षक व गट-ड चे कर्मचारी यांच्या मानधनाचे सुधारीत दर हे सदर शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून सादर होणाऱ्या देयकांना लागू होतील. यावर होणारा खर्च “मागणी क्र.ओ-९, ३४५४ गणना 
सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ०२ सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ११२ आर्थिक सल्ला व सांख्यिकी (०२) (०४) प्रशिक्षण केंद्र 
स्थापन करणे (३४५४ ०११५) (अनिवार्य), २८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या वर्षी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. मुंबई नागरी सेवा नियम खंड-२ च्या परिशिष्ट १८-अ मध्ये मानधनाच्या सुधारीत दराची नोंद 
घेण्याबाबत वित्त विभागाने आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 
४. वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३०२/२०१८/व्यय-८, दिनांक १९/१०/२०१८ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
द. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११०११६४३२६६२१६ असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwal 
nmyanka Ranjan harsh, ou=Planing 

Department, talCode=400032, st=Maharash 

2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae443 


Chhapwale य or कतीह 
(प्रियांका छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / लेखा कोष भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (सेवा-६ /व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
९) निवड नस्ती (का.१४२६) 


ममममम ल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


